महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः असब-१३२१/प्र.क्र.१४०/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:-११/११/२०२१. 


संदर्भ - शासन आदेशा, समक्रमांक दि.३०.८.२०२१. 
आदेशा 


श्री.श्री.चं.आंडगे, अवर सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांची संदर्भाधिन शासन 
आदेशान्वये वित्त विभागात बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये प्रशासकीय कारणास्तव श्री.श्री.चं.आंडगे, अवर सचिव, कृषि व 
पदुम विभाग यांच्या बदलीस दि.३१.०५.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर 
कालावधी संपल्यानंतर, श्री.श्री.चं.आंडगे, अवर सचिव यांनी एकतर्फी कार्यमुक्त होऊन 
दि.०१.०६.२०२२ (म.पू) रोजी वित्त विभागातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक 
आहे. कृषि व पदुम विभागाने श्री.आंडगे यांच्या कार्यमुक्‍तीचे आदेश काढण्याची आवश्‍यकता 
नाही. 


३. सदर शासन swear महाराष्ट्र शासनाच्या ७९/५/५/.६॥॥/9$॥[9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११११११५३६१६४६०७ 
असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Prashant Shridhar कणा तीज 


MAHARASHTRA, OU = General Administration 


Shelar ‘ap ee 
(प्र. श्री.शोळार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव., मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव., कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. श्री.श्री.चं.आंडगे, अवर सचिव, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. निवड नस्ती का.१४. 


Cc Av AD OO 


